महासमादेशक होमगार्ड कार्यालयाच्या नियंत्रणाखालील 
होमगार्ड कोंढाळी, नागपूर उपपचक जि. नागपूर जागेच्या 
भाडयास मंजूरी मिळणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन. 


- गृह विभाग. 
शासन निर्णय, क्र. एचजीएस-२००५/१५१२/प्र.क्र.१६५/विशा-८, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांकः १८ ऑगस्ट,२००६ 


WAST: महासमादेशक होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. मस/४ब/२००३/७२०३, 


दिनांक २०.११.२००३ 
शासन निर्णयः- जिल्हा समादेशक, होमगार्ड नागपूर कार्यालयाच्या नियंत्रणाखालील कोंढाळी, उपपथक 


शासन निर्णयः- 

कार्यालयाचे माहे डिसेबर १९९८ ते मार्च,२००२ पर्यतचे रु. १७४००/- च्या भाडयास मंजूरी मिळणेबाबत 
उपरोक्त नमुद महासमादेशक, होमगार्ड महाराष्ट्र राज्य, मुंबई दिनांक २०.११.२००३ च्या पत्रान्वये प्राप्त 
प्रस्ताव शासनाच्या विचारधीन होता. त्याप्रमाणे कोढाळी उपपथक कार्यालयाचे माहे डिसेंबर,१९९८ ते art 
२००२ पर्यंतच्या एकुण भाडयाची रक्‍क्म.रु. १७४००/- ( अक्षरी रुपये सतरा हजार चारशे ) अदा करणेस 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२, 


सदरची मंजूरी वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ शासन निर्णय दिनांक 


११.७.२००१ मधील भाग पहिला उप विभाग मुंबई अ.क्र.६ नियम ४० नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 


2 


अधिकारात निर्ममत करण्यात येत आहे. 
सदरचा खर्च *२०७० «इतर प्रशासनिक सेवा -१०७ होमगार्ड भाडे ब कर (०७)" या 


लेखाशिर्षाखाली सन २००६-०७ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा, 


हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून 


त्याचा संगणक सांकेतांक क्र.२००६०८१७१७२९३७००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार जर Bal 
= ne मक 
( विकास तु. ) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग ( विशेष) महाराष्ट्र शासन. 


महासमादेशक, होमगार्ड महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल १ (लेखा ब अनुजेयता /लेखा परिक्षा ) मुंबई. 
महालेखापाल २ (लेखा ब अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा ) नागपूर- 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

जिल्हा समादेशक, होमगार्ड, नागपूर 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 
उप सचिव कार्यासन विशा-८ गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती विशा-८ गृह विभाग. 


